जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर 
यांच्या अधिपत्याखालील एकूण ५४ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९० /आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: २ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा - 


१. शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक : अपदे-२०१८/प्र.क्र.१९०/आ-३ अ, 
दि.२०/११/२०१९ 


२. शासन निर्णय क्रमांक : सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (प्रआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई, मंडळ 
ठाणे, यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-७/अस्थाई पदे/जिप पालघर/६११२/२०१९, 
दि.२७/०३/२०१९ 


३. शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०१९. 
शासन निर्णय- 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील झासननिर्णण  क्र.अपदे २०१८/प्र.क्र.१९०/ आरोग्य-३अ, 
दि.२०/११/२०१९ अन्वये जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांच्या अधिपत्याखालील 
एकूण ५४ अस्थायी पदे चाळू ठेवण्यास दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१/३/२०१९ ते दि.३०/९/२०१९ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ५४ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.२१/२/२०१९ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दि.१/३/२०१९ ते दि.३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१(०१)(०९) (२२१० ०३६२) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९० /आरोग्य-३ अ 


मागणी क्रमांक आर-१ 
जिल्हा आरोग्य संघटना (२२१० ०३८९) 


मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१(०१)(०९) (२२१० ५०४१) 


मागणी क्रमांक आर-१ 
००१ - संचालन व प्रशासन 
१००% केंद्र पुरस्कृत योजना (योजनांतर्गत योजना) 
(०१)(०३) जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 


मागणी क्रमांक आर-१ 
०३-माता व बाल आरोग्य 
(०१)(१२) प्रतिक्षमन कार्यक्रमाचा विस्तार (स्थानिक क्षेत्र) 
योजनेत्तर योजना (२२११ ०६२१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०१११५८१३१७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f7 
h a aa fa Oj | 7ad50aba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64 
१8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c5933 


68faa24e20d6f8985f5101 1 8e6fc1af8b04a 
a (1 [| e 443ee8, cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 


(रा.शा.कौरते) 
(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), 
मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९० /आरोग्य-३ अ 


२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य, रुग्णालय (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य, रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई. 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


o~ 


4 


£39) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 

८) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, पालघर/ठाणे 

९) वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१,/आ.पु.क मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
अरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) तारांकित प्रश्न क्रमांक 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


